Reg . No . NPCITY / 236 / 2015 - 17 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३ , अंक २६ ] 


गुरुवार ते बुधवार, जून २९ - जुलै ५ , २०१७ / आषाढ ८-१४ , शके १९३९ [ पृष्ठे १९ , किंमत : रुपये १० .०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 
१ - १० 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती, नाही . 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क , यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ ., केवळ अमरावती १ - १९ 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ . - ( भाग चार- ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ), केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो , 
जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही. 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


14 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ११४८ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
क्रमांक राजस्व - ३ - भूसं - २- कावि- ५५७- २०१७ . 

ज्याअर्थी, समुचीत शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे .) यांच्या कलम 
११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन अधिसूचना क्रमांक २६१, दिनांक ३१ मार्च, २०१७ अन्वये प्रारंभीक 
अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचीत केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवातिची आवश्यकता भसण्याची 
शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी, यवतमाळ जिल्हाधिकारी यांनी कलम - १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्याची खात्री पटली आहे . 
अ- एक -१ ( १३७१ ). 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जून २९- जुलै ५ , २०१७/ आषाढ ८- १४ , शके १९३९ 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम (१ ) च्या तरतुदीमध्ये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषीत करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारीत केले असल्याचेयाद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समूचीत शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , पुसद , जिल्हा यवतमाळ यांना पदनिर्देशीत करीत आहे. 

अनुसूची- एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १७- ४७ - २०१५- १६ . 
गाव : - लोणी, तालुका- पुसद , जिल्हा - यवतमाळ . 
भूमापन किंवा 

अंदाजित क्षेत्र 
गट क्रमांक 

( ३ ) 
हे . आर 


1 


( २ ) 


० १७ 


० 


० 


Yr»1 


० 


० 


५९पै 


० 


५९पै 


9 


० 


० 


० 


48 


० 


० 


४८पै 


० 


४४पै 


० 


४४पै 


ॐ 


० 


० 


४५पै 
३९पै 
३८पै 


० 


० 


४ 


एकूण . . ४ ८४ 
अनुसूची -दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपात विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

: - वर्धा- यवतमाळ-नांदेड नवीन रेल्वे लाईन प्रकल्प . 
प्रकल्प कार्यालयाचेवर्णन : - वर्धा- यवतमाळ- नांदेड नवीन रेल्वे लाईनचे सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ . 
समाजाला मिळणारे लाभ : - पायाभूत सोई , दळणवळण मार्गाची निर्मिती होवून वस्तू व्यक्तीची वेगवान वाहतूक शक्य होऊन आर्थिक 

विकासाला चालना मिळेल . 

अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

निरंक 

अनुसूची चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

निरंक . 
टीप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, पुसद , जिल्हा यवतमाळ यांचे कार्यालयात निरिक्षण 
करता येईल. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून २९ - जुलै ५ , २०१७/ आषाढ ८ -१४ , शके १९३९ 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा., अ. क्र . ११४९ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक राजस्व- ३- भूसं - २- कावि - ५६० - २०१७. 


ज्याअर्थी, समूचीत शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांनी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे .) यांच्या कलम 
११ च्या पोट -कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन अधिसूचना क्रमांक २८१, दिनांक ३१ मार्च, २०१७ अन्वये प्रारंभीक 
अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचीत केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भसण्याची 
शक्यता आहे. 


आणि ज्याअर्थी, यवतमाळ जिल्हाधिकारी यांनी कलम - १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्याची खात्री पटली आहे . 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम (१ ) च्या तरतुदीमध्ये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषीत करण्यात येत आहे . 


आणि त्याअर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणूननिर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे. 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समूचीत शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , पुसद , जिल्हा यवतमाळ यांना पदनिर्देशीत करीत आहे. 


अनुसूची- एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३९- ४७- २०१५- १६ 
गाव :- शेलु बु., तालुका- पुसद , जिल्हा-यवतमाळ . 


अ . क्र . 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 
( २) 


( ३ ) 
हे . आर 


६८ 


Acncw-0 


१०० 
९८ 
१०४ 


१०५ 


१०९ 


११३पै 
११० 
१११ 
११४पै 
११५पै 
११५पै 
११६पै 
१२२ 


2& 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जून २९ - जुलै ५ , २०१७ / आषाढ ८ - १४ , शके १९३९ 


अनुसूची - एक - चालू 

( २ ) 


( ३ ) 
हे . आर 


११८ 


०२८ 


१२० 


० ४१ 


११९पै 


० 


एकूण . . ९५७ 
__ अनुसूची -दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपात विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

: - वर्धा- यवतमाळ -नांदेड नवीन रेल्वे लाईन प्रकल्प . 
प्रकल्प कार्यालयाचे वर्णन : - वर्धा- यवतमाळ-नांदेड नवीन रेल्वे लाईनचे सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ. 
समाजाला मिळणारे लाभ : - पायाभूत सोई , दळणवळण मार्गाची निर्मिती होवून वस्तू व्यक्तीची वेगवान वाहतूक शक्य होऊन आर्थिक 

विकासाला चालना मिळेल . 

अनुसूची- तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

निरंक . 

अनुसूची चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

निरंक . 
टीप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, पुसद, जिल्हा यवतमाळ यांचे कार्यालयात निरिक्षण 
करता येईल . 


यवतमाळ : 
दिनांक ६ जून २०१७ . 


सचिंद्र प्रताप सिंह , 
जिल्हाधिकारी, 
यवतमाळ . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ११५० . 

शुध्दीपत्र 
क्रमांक प्रअ- भूसं - अका - कावि - ५१७- २०१७. 

जिल्हाधिकारी , अमरावती यांचेकार्यालय , जिल्हा अमरावती क्र . प्रअ- भूसं - अका- कावी- ६३- २०१६, दिनांक १४ जानेवारी , २०१६ व प्रअ- भूसं 
अका- कावी -३३३- २०१६ , दिनांक १५ मार्च, २०१६ अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, अचलपूर यांच्या कार्यालयीन धारीकेवरील 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०५- ४७-२०१५-१६, मौजा पळसवाडा, ता . चांदूर बाजार , जि . अमरावती या प्रकरणांत भूमिसंपादन व पुनर्वसन व पुनर्स्थापना 
करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम अन्वये कलम ११ ची अधिसूचना व शुद्धीपत्र प्रसिध्द झालेली होती . त्यापैकी ८ 
भूधारकांची जमीन सरळ खरेदीद्वारे खरेदी करण्यात आली असून त्यापैकी शिल्लक असलेली २ भूधारकांची जमीन संपादित करावयाची आहे . 

करीता उपरोक्त प्रकरणातील कलम ११ ची प्रसिध्दी १ वर्षातील असून या प्रकरणात कलम ११ चे शुध्दीपत्रक असे वाचावे . 


अनुसूची- एक 
गाव- पळसवाडा, तालुका चांदूर बाजार , जिल्हा अमरावती 
भू. सं . प्र. क्र . ०५- ४७- २०१५- १६ पळसवाडा 

असे वाचावे 


करीता 


अ . क्र . 


सर्व्हे नंबर/ गट नंबर 


अ . क्र . 


सर्व्हे नंबर / गट नंबर 


एकूण संपादित क्षेत्र 
( हेक्टर आर मध्ये ) 


( १ ) 


एकूण संपादित क्षेत्र 
( हेक्टर आर मध्ये ) 

( ३) 
० १० 
००६ 


(१) 


(२) । 


( २ ) 
७/ १पै . 
७/ ३. 


( ३ ) 


निरंक 
निरंक 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून २९- जुलै ५, २०१७/ आषाढ ८- १४, शके १९३९ 


अनुसूची - एक -चालू 


करीता 


असे वाचावे 


(२ ) 


(३) 


( १) 


(२) 


७/ ४ . 
९ / १पै . 
९ /१पै. 


१ ०२ 
वगळले 
वगळले 
०६३ 
वगळले 


0306.c०- 


९ / ३ . 
९ / ४ . 


Enooowoooooññ 


निरंक 
निरंक 
निरंक 
निरंक 
निरंक 
निरंक 
२ २२ 
निरंक 
० ३२ 
निरंक 


१० / १फ 
८ / ३ . 
८ / २ . 
८ / १ . 
१० / १ . 
१० / १पै . 


निरंक 


भूसंपादनाचे एकूण क्षेत्र 


१० ५८ 


भूसंपादनाचे एकूण क्षेत्र 


२५४ 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . ११५१ . 

शुध्दीपत्र 
क्रमांक प्रअ- भूसं - अका- कावि - ५१८ - २०१७. 

जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे कार्यालय , जिल्हा अमरावती क्र . प्रअ - भूसं - अका- कावी -४२० - २०१६, दिनांक २९ मार्च, २०१६ अन्वये उपविभागीय 
अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , अचलपूर यांच्या कार्यालयीन धारीकेवरील भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०८ - ४७- २०१५ -१६ , मौजा अंतरगाव , 
ता . अचलपूर , जि . अमरावती या प्रकरणांत भूमिसंपादन व पुनर्वसन व पुनस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 
अन्वये कलम ११ ची अधिसूचना व शुद्धीपत्रक प्रसिध्द झालेली होती . त्यापैकी १४ भूधारकांची जमीन सरळ खरेदीद्वारे खरेदी करण्यात आली असून 
त्यापैकी शिल्लक असलेली २ भूधारकांची जमीन संपादित करावयाची आहे . 
करीता उपरोक्त प्रकरणातील कलम ११ ची प्रसिध्दी १ वर्षातील असून या प्रकरणात कलम ११ चे शुध्दीपत्र असे वाचावे. 

अनुसूची- एक 
गाव - अंतरगाव, तालुका अचलपूर , जिल्हा अमरावती 

भू . सं . प्र . क्र . ०८ - ४७ - २०१५- १६ अंतरगाव 
करीता 

असे वाचावे 


अ . क्र . 


सर्व्हे नंबर / गट नंबर 


अ . क्र . 


सर्व्हे नंबर/ गट नंबर 


एकूण संपादित क्षेत्र 
( हेक्टर आर मध्ये ) 


एकूण संपादित क्षेत्र 
( हेक्टर आर मध्ये ) 
___ (३ ) 

० १० 


( १) 


( २ ) 


( ३ ) 


० 


० 


( २ ) 
१७/ १ पैकी 
१७/ १ पैकी 
१७/ १ पैकी 
१८ / १ 
१८ / २ 
१९ / २ पैकी 
१९ / २ पैकी 
१९/ २ पैकी 
२०/ १ पैकी 
२० / १ पैकी 


० 


orntoowoooo 


निरंक 
निरंक 
निरंक 
निरंक 
निरंक 
निरंक 
निरंक 
निरंक 
निरंक 
निरंक 


० 


० 


० 


० 


० 


अ- एक -२ ( १३७१ ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून २९ - जुलै ५ , २०१७ / आषाढ ८- १४ , शके १९३९ 


अनुसूची- एक - चालू 


करीता 


असे वाचावे 
(२) 


( १ ) 


० ०३ 


० ०३ 


० 


२० / २ पैकी 
२२ पैकी 
२२ पैकी 
२२ पैकी 
१२/ १ पैकी 
१२/ १ पैकी 


( ३ ) 
निरंक 
निरंक 
निरंक 
निरंक 
१०९ 
११० 


० 


० 


१२/ १ पैकी 
१२/ १ पैकी 


० 


भूसंपादनाचेएकूण क्षेत्र 


३ ६२ 


भूसंपादनाचे एकूण क्षेत्र 


२ १९ 


अमरावती : 
दिनांक २६ मे , २०१७ . 


अभिजीत बांगर , 
जिल्हाधिकारी , 

अमरावती. 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ११५२ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 
क्रमांक प्रस्तु- २- भू.सं .- अका - कावि -३६४ -२०१७. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन विभाग 
क्र . संकीर्ण ११- २०१४ -प्र.क्र . ७७- अ-२ , दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे .) 
याद्वारे असे अधिसूचीत केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 
समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये 
दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

__ आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल , तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजीक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूचि- चार मध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) . 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट- कलम (४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण- चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

___ परंतु, आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून २९ - जुलै ५ , २०१७/ आषाढ ८-१४ , शके १९३९ 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम- ११ च्या पोट -कलम ( ५) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 

१० च्या उप -नियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , उमरखेड यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 


अ . क्र . 


C 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३- ४७- २०१६- १७ . 
गाव :-मुळावा , तालुका- उमरखेड , जिल्हा - यवतमाळ. 

भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र हेक्टरमध्ये 
( २ ) 

( ३ ) 

हे . आर 
१४/ २ई 
१४/२अ 

१५ / १ 
१५/१अ 
१५/ २अ 

१३/ १ 
१३/ २पै . 
१३ / २पै 


० 


० 


० 


Pro० 


० 


० 


० 


० 


० 


१२ 


० 


० 


० 


० 


० 


१७/ २अ 
१८ / १ 
१८ / २ 
१८ / ३ 

१८ / ४ 
१८ /४अ 


० 


ॐ 


० 


० 


एकूण क्षेत्र 


. . ४४० 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

: - वर्धा-नांदेड मार्गे यवतमाळ-पुसद-उमरखेड नवीन रेल्वे लाईन करीता . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : - वर्धा-नांदेड मार्गे यवतमाळ -पुसद- उमरखेड नवीन रेल्वे लाईनचे सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ . 
समाजाला मिळणारे लाभ : - सार्वजनिक हितार्थ. 

अनुसूची- तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन : - विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब , माहिती निरंक . 
करण्यास भाग पाडणारी कारणे . 

अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) : सामाजिक प्रभाव निर्धारण दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण ०१-२०१५-प्र.क्र . ३- अ-२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० ( क ) नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून २९ - जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८ -१४ , शके १९३९ 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : - प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक 
( क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे :- निरंक 

त्या अधिसूचनेचा तपशील 


रण 


टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , उमरखेड यांचे कार्यालयामध्ये निरिक्षण करता येईल . 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा., अ . क्र . ११५३ . 

भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 
क्रमांक प्रस्तु - २- भू . सं .- अका- कावि- ३६५ - २०१७. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन विभाग 
क्र . संकीर्ण ११- २०१४ -प्र .क्र . ७७ - अ- २, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे . ) 
याद्वारे असे अधिसूचीत केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये 
दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल , तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत); 

आणि ज्याअर्थी, सामाजीक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे. 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) . 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम - ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु, आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीचीकिंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही. 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट -कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून २९ - जुलै ५, २०१७/ आषाढ ८-१४, शके १९३९ 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , तथा भूसंपादन अधिकारी, उमरखेड यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २९ -४७- २०१५ -१६ . 
गाव :- पाहूनमारी, तालुका- उमरखेड, जिल्हा - यवतमाळ. 


अ . क्र . 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 

( २ ) 


हे . आर 


० ०९ 


१५३ 
१५३ 


१५४ 


१५४ 


éormooswovao 


१५२ 
१५१ 
१५० 


एकूण . . 


३ ५५ 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

: - वर्धा- नांदेड , मार्गे यवतमाळ- पुसद- उमरखेड नवीन रेल्वे लाईन करीता . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : - वर्धा-नांदेड , मार्गे यवतमाळ- पुसद- उमरखेड नवीन रेल्वे लाईनचे सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ. 
समाजाला मिळणारे लाभ : - सार्वजनिक हितार्थ. 

अनुसूची- तीन 
बाधित व्यक्तींचेविस्थापन : - विस्थापनाची आवश्यकता नाही . सबब , माहिती निरंक . 
करण्यास भाग पाडणारी कारणे . 

अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) : सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश, दिनांक १३ मार्च २०१५ चे 
राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण ०१-२०१५-प्र.क्र . ३- अ- २, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० ( क ) नुसार सामाजिक 
प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे . 

___ अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : - प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

: - निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे : 

निरंक 
त्या अधिसूचनेचा तपशील 


टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी, तथा भूसंपादन अधिकारी , उमरखेड , यांचे कार्यालयामध्ये निरिक्षण करता 
येईल . 


दिनांक ७ जून २०१७ 


अ -एक- ३ ( १३७१ ). 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जून २९ - जुलै ५ , २०१७ / आषाढ ८- १४ , शके १९३९ 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ११५४ . 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

अ- क्र .- अभा - भूसं- कावी -८९२-२०१७. - 

ज्याअर्थी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या पत्रकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग 
क्र . संकीर्ण ११/ २०१४ / प्रक्र ./७७/ अ- २, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे .) 
याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ.) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचीत शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचीत शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-१ मध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे .) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
( यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या 
पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
आवश्यकता आहे . आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तिचेविस्थापन भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीन मध्ये दिलेली आहे . ( विस्थापीत होत असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) ; 

आणि सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे, आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १) 
अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे . 
(नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.); 

ज्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

___ परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून विशेष सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे.) याच्या 
नियम १० च्या उप नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , यवतमाळ यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन : - सालोड प्रकल्प मुख्य कालव्याचे खोदकाम व बांधकामाकरिता . 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २-४७- २०१६ - १७, गाव हातगांव, ता . जि . यवतमाळ 
अ . क्र . भूमापन किंवा गट क्र . 

अंदाजित क्षेत्र 
( १ ) 


दन प्रकार 


( २) 


हे . आर 


२/ १ 


० २० 


२ / १ब 


० ०७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जून २९ - जुलै ५ , २०१७ / आषाढ ८- १४ , शके १९३९ 


११ 


अनुसूची- एक – चालू 


( २ ) 


हे . आर 


० २४ 


३/ २ 


३/ ३ 


५२ पैकी 


५३ / १ 


५३ / १ब 


५६ पैकी 


५८ / १ 


५९ / १ 


०३३ 


५९ /१अ 


० १७ 


५९ / १क 


० 


६१ /१अ 


० 


६२/ १ 


० 


६६ / १ 


० 


६६/ १अ 


० 


६६ / १ड 


० 


६६ / २ 


० 


६७/ ३ 


० 


७२/ १ 


० २० 


७२/ १अ 


० १८ 


एकूण 


. . ६ ३८ 


अनुसूची - दोन 


प्रकल 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
( १) प्रकल्पाचे नाव 

सालोड लघु पाटबंधारे योजना 
( २) प्रकल्प कार्यालयाचेवर्णन :- मुख्य कालव्याचे खोदकाम व बांधकामाकरिता 
( ३) समाजाला मिळणारे लाभ : - होणे अपेक्षित आहे . 


प्रक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून २९ - जुलै ५ , २०१७ / आषाढ ८- १४ , शके १९३९ 


अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : प्रस्तावित भूसंपादनामुळे बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन होत नाही. 

अनुसूची - चार 
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश , नविन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट आहे . 

अनुसूची -पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ ) अधिका -याचे नाव व पदनाम 


: 


निरंक 


( ब ) अधिका -याचा कार्यालयीन पत्ता 


: 


निरंक 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली त्या अधिसूचनेचेविस्तृत विवरण ( निर्गमीत करण्यापूर्वी भरावे) . 


विशेष नोंद : भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , यवतमाळ यांच्या कार्यालयात पाहण्याकरिता उपलब्ध 

आहे . 


दिनांक २७ एप्रिल २०१७ . 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ११५५ . 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

अ-क्र .- अभा - भूसं- कावी- ८९९- २०१७. 

ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या पत्रकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग 
क्र . संकीर्ण ११/ २०१४/ प्रक्र ./ ७७ / अ - २ , दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) 
याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड .- ओ.) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचीत शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचीत शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - १ मध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे .) सार्वजनीक प्रयोजनासाठी 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे .) आवश्यक आहे 
आहे असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या 
पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
आवश्यकता आहे . आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तिचेविस्थापन भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची- तीन मध्ये दिलेली आहे . (विस्थापीत होत असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) ; 

आणि सामाजिक परिणामनिर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे, आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१ ) 
अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे . 
(नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.); 

त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाहीकिंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


NI 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून २९- जुलै ५ , २०१७ / आषाढ ८- १४ , शके १९३९ 


१३ 


परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून विशेष सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे .) याच्या 
नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषीत करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी त पादन अधिकारी , यवतमाळ यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची- एक 
जमिनीचे वर्णन : - सालोड प्रकल्प मुख्य कालव्याचे खोदकाम व बांधकामाकरिता . 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १ - ४७ - २०१६ - १७, गाव कृष्णापूर , ता . जि . यवतमाळ . 


अ . क्र . 


भुमापन किंवा गट क्र . 


अंदाजित क्षेत्र 


(२ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


० ५९ 


१२/ १ 


० ०७ 


१२/ २ 


० १० 


२० 


० ४८ 


१३/ १ पैकी 


२२ 


४२ 


४४ पैकी 


४४ पैकी 


० २७ 


५४ / १ 


५४/ २ 


५५ 


५६ / १ , २ 


६४ 


६५ 


१३१/ १ 


१३१/ २ 


० १२ 


अ - एक - ४ (१३७१) . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून २९- जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८-१४ , शके १९३९ 


अनुसूची -एक - चालू 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१३४ 


०५४ 


१३५ 


० २३ 


१३६ 


० १७ 


१४८ 


० ४० 


एकूण . . ६ ५५ 


अनुसूची-दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
( १ ) प्रकल्पाचे नाव 

: - सालोड लघु पाटबंधारे योजना 
( २) प्रकल्प कार्यालयाचे वर्णन :- मुख्य कालव्याचे खोदकाम व बांधकामाकरिता 
( ३) समाजाला मिळणारे लाभ : - होणे अपेक्षित आहे . 


प्रकल्प 


अनुसूची- तीन 
बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : प्रस्तावित भूसंपादनामुळे बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन होत नाही . 


M 


अनुसूची- चार 
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश, नविन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट आहे . 


अनुसूची -पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ ) अधिका -याचे नाव व पदनाम 


: 


निरंक 


( ब ) अधिका -याचा कार्यालयीन पत्ता 


: 


निरंक 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली त्या अधिसूचनेचे विस्तृत विवरण (निर्गमीत करण्यापूर्वी भरावे) . 


विशेष नोंद : भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , यवतमाळ यांच्या कार्यालयात पाहण्याकरिता उपलब्ध 

आहे . 


यवतमाळ : 


सचिंद्र प्रताप सिंह , 
जिल्हाधिकारी , यवतमाळ . 


दिनांक २९ एप्रिल २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जून २९ - जुलै ५ , २०१७ / आषाढ ८- १४ , शके १९३९ 


१५ 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ११५६ . 

कार्यकारी अभियंता, यांजकडून 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतक-यांकडून व्यवस्थापन कायदा , २००५ 

अधिसूचना-३ 
क्रमांक २४१३ - मवलपीव -प्र. शा .- ३- २०१७. 

ज्याअर्थी, पाणीवापर संस्थांची कार्यक्षेत्र निश्चिती म .सिं .प. शे . व्य . अधिनियम , २००५ च्या सम क्रमांक ५, ६ , ७ अन्वये जलशास्त्रीय तत्त्वावर 
आधारून प्रशासनिक सोईने करण्याचे ठरले असल्यामुळे मी , सु . पां . आडे, कार्यकारी अभियंता, मध्यम व लघु पाटबंधारे विभाग , अचलपूर या 
अधिसूचनेद्वारे खाली नमूद केलेल्या पाणीवापर संस्थांची कार्यक्षेत्र निश्चित करित आहे आणि असे निर्देशित करीत आहे की , पाणीवापर संस्थांचे 
अद्ययावत व प्रमाणित नकाशे आणि भूधारक आणि /किंवा भोगवटादाराच्या याद्या संबंधित ग्रामपंचायत , पाटबंधारे शाखा, उपविभाग , विभाग यांची 
कार्यालये तसेच अन्य महत्त्वाच्या सार्वजनिक ठिकाणी सूचना फलकावर लावण्यात याव्या . 


त्याअर्थी, मी , सु . पां . आडे, कार्यकारी अभियंता , मध्यम व लघु पाटबंधारे विभाग , अचलपूर या अधिसूचनेद्वारे असेही घोषित करीत आहे की , 
समुचित प्राधिकरण व्यक्तिगत जमीनधारकाला किंवा भोगवटादाराला पाण्याचा पुरवठा करणार नाही . आणि सिंचन पद्धतीचे शेतक-यांकडून व्यवस्थापन 
याखाली येणा- या जमिनीच्या सर्व धारकांवर व भोगवटाधारकांवर पाणीवापर संस्थेतर्फे पाणीपुरवठा करून घेणे बंधनकारक असेल . या अधिसूचनेमुळे 
बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस ही अधिसूचना शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत अधिक्षक अभियंता ,उर्ध्ववर्धा 
सिंचनमंडळ , अमरावती यांचेकडे अपील दाखल करता येईल . 


अनुसूची 
प्रकल्पाचे नाव : - टाकळी लघु प्रकल्प, ता. चांदूर रेल्वे, जि . अमरावती . 
प्रस्तावित पाणीवापर संस्था : - टाकळी ( कवठा कडु ), जि . अमरावती. 


प्रक 


कालव्याचे नाव / दरवाजा क्रमांक 


गाव 


सिंचन क्षेत्रातील गावे व भूमापन क्रमांक 


भूमापन क्रमांक 

(३ ) 


एकूण क्षेत्र 

( ४ ) 


वाहितीलायक क्षेत्र 

( ५ ) 
हे . आर 


हे . आर 


दरवाजा क्र . १ डावा 


टाकळी 


४२ 


४२/ २अ 


११८ 
१ १८ 
१ १७ 
५ ५१ 


४२/ २ब 


४३ 


एकूण . . 


९०४ 


दरवाजा क्र . २ डावा 


टाकळी 


४१ 


८ ८३ 


३३ 


७ ४५ 


४२/ ३ 


३ १९ 


० 


एकूण . . 


२० २५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जून २९ - जुलै ५, २०१७ / आषाढ ८-१४, शके १९३९ 


अनुसूची - चालू . 


( १ ) 


(२ ) 


( ३ ) 


( ५ ) 
हे . आर 


दरवाजा क्र . ३ डावा 


टाकळी 


३४/ १ 


३४/ २ 
३४/ ३ 
३४/ ४ 


० 


३४ / ५ 


० 


३४/ ६ 
३४ / ६ 

२/ १ 
२/ १अ 


० 


० 


एकूण . . 


१३ ७४ 


दरवाजा क्र . ३ डावा 


बुधली 


० 


२/ १ब 
२/ २ 
४/ १अ 


० 


8ต*** 


४/ १ 


oroooow 


० 


० 


४/ २ 


३ १५ 
६ ६४ 


एकूण . . 


१९ ४८ 


१६ ७० 


दरवाजा क्र . ४ डावा 


बुधली 


१०० 


२४/ १ 
२४/ २ 
२४/ ३ 
२४/ ४ 


१०४ 
१ ०४ 
१०४ 
१ ०४ 
१०४ 


२४/ ५ 
२४/ ६ 
२४ / ७ 


२४ / ८ 
२५ / २ 
२५ / ३ 
२५ / ४ 
२५ / ५ 
२५ / ६ 
२५ / १अ 
२७/ २अ 
२७/ २ब 
२७ / १ 
२८ / ४ 
२८ / १ 


२७५ 
१६० 
२ २४ 


२ ७५ 
१६० 
१ १४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जून २९ - जुलै ५ , २०१७ / आषाढ ८- १४ , शके १९३९ 


१७ 


अनुसूची - चालू . 

( ३ ) 


( २) 


( ४ ) 
हे . आर 


हे . आर 


१७९ 


१७९ 


२८ / ५ 
२८ / ६ 
२७ / ३ 


एकूण . . 


३१ ५२ 


२८ ८८ 


दरवाजा क्र . ५ डावा 


बुधली 


OC 


0 


२६ / १ 
२६ / १ 
२६ / १अ 
१७ 


»G० 


eu 


o 


१७ / ८ 


१८६ 


एकूण . . 


११६८ 


११६८ 


दरवाजा क्र . ६ डावा 


० 


बुधली 


- 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


१७/ ३ 
१७/ २ 
१७/ ३ 
१७/ १ 
१७/ ७ 

१६ब 
( गट क्र . ४६ब ) 

१/ २ 
१ / १ 


० 


० 


० 


ॐ 


० 


ॐ 


४ 


ॐ 


एकूण . . 


२९ ९८ 


२५ ८० 


दरवाजा क्र . ७ उजवा 


बुधली 


१ १२ 


१११ 


९/ १ 
९ / १क 
९ / १क 


१ ३२ 
१ १३ 
१०० 


९ / १ 


१ १३ 
४ ४६ 


९ / १क 
९ / १अ 
९ / २अ 
९ / २अ 


एकूण . . 


दरवाजा क्र . ८ डावा 


बुधली 


6 


. 


१० / १ 
१० / १अ 
१०/ १अ 
१० / १ब 
१० / ३ 


ॐ 


अ - एक - ५ ( १३७१ ) . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जून २९- जुलै ५ , २०१७ / आषाढ ८- १४, शके १९३९ 


( १) 


( २) 


अनुसूची - चालू . 

( ३ ) 


( ५ ) 
हे . आर 


हे . आर 


१२१ 


१० / २ब 
१०/ ४ 

१५/ १ 
१५ ( गट क्र . ४७ ) 


to 
oo 
wr 


एकूण 


. . 


१९ ५० 


१२ ०५ 


दरवाजा क्र . ९ डावा 


बुधली 


० 


० 


० 


० 


१४/ १ 
१४/ १अ 
१४/ १ब 

१३/ १ 
१४/ २ ( गट क्र . ४८ ) 
१४/ २ ( गट क्र . ४८ ) 

१३/ १ 
१३/ २ 
१३/ ४ 
१२/ १ 
११ 


० 


० 


० 


० 


८ 


१२/ २ 


० 


५ ५९ 
४ ५१ 
१९३ 
१३२ 
२ ४४ 


० 


० 


१७२ 
९०५ 


५ ८५ 
१७२ 
७५० 


एकूण . . 


४९ ४० 


४५ ६० 


शेवट 


शेवट 


कवठा कडु 


कवठा कडु 


५ ३७ 


- 


० 


० 


० 


० 


ww० 


० 


० 


६९ / १ 
६८ / १ 
६९ / २ 
७०/ १अ 
७० / १ 

७१ 
७१ / १ 
७२ / ३अ 
७१/ ३ 
७२/ ५ 
७२ / २ 
७२/ ३ 
७२ / ३ 
६७/ १ 


००w 


०० 


० 


० 


० 


० 


३४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जून २९ - जुलै ५ , २०१७ / आषाढ ८- १४ , शके १९३९ 


१९ 


अनुसूची - चालू . 

( ३ ) 


( १ ) 


(२ ) 


( ४ ) 


६७/ २ 
६६ / १ 


ho०० 


६६/ १ब 


६६ / २क 


६६ / २ब 


६६/ १ 


१४६ 


६५ 


६५/ १क 


१३९ 


६५ 


६५/ २ 
६४ 


६४/१अ 


० 


६४ / १ 
६४/ २ 


० 


६२ 


० 


० 


६८ / १ 
६८ / २ 


० 


६८ / २ 


० 


६८ / २अ 


र 


एकूण . . 


८२ १३ 


अचलपूर : 
दिनांक १५ जून २०१७. 


सु . पां . आडे, 

कार्यकारी अभियंता, 
मध्यम व लघु पाटबंधारे विभाग , 

अचलपूर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES, NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


